वाचा :- 


विनाअनुदानित तत्वावरील व्यवसायिक 
अभ्यासक्रमांच्या संस्थांच्या विविध 
प्रस्तावांकरीता नोंदणी शुल्क आकारणे 
व शासनाच्या खात्यात जमा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीईटी २३२४/प्र.क्र.१२७/मशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जुले, २०२४ 


संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. बीबीए-५०२४/प्र.क्र.३५/सीईटीसेल/३४७४ 


प्रस्तावना : 


दि. २९.६.२०२४ 


राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील विनाअनुदानित तत्वावरील व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरु करणे, नविन अभ्यासक्रम सुरु करणे, मंजूर प्रवेश क्षमतेत बदल करणे, महिला 
संस्थाचे को-एज्युकेशन मध्ये परिवर्तन करणे तसेच या उलट परिवर्तन करणे इ. बाबींसाठी नोंदणी शुल्क 
आकारण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
सन २०२४-२५ या वर्षापासून विनाअनुदानित तत्वावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरु करणे, 
नविन अभ्यासक्रम सुरु करणे, मंजूर प्रवेशा क्षमतेत बदल करणे, महिला संस्थाचे को-एज्युकेडान मध्ये 


परिवर्तन करणे तसेच या उलट परिवर्तन करणे इ. बाबींसाठी खाळील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे नोंदणी 
शुल्क आकारण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | प्रस्तावाचे स्वरुप ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष अभ्यासक्रम सुरु आहे / सुरु करण्यात 
येणार आहेत त्या ठिकाणासाठी विहित केलेली नोंदणी शुल्कांची 
रक्‍कम 
मुंबई , ठाणे, । पुणे, नागपूर उर्वरित इतर 
नवी मुंबई छत्रपती महानगर 
महानगर संभाजीनगर, । पालिक क्षेत्र 
पालिका क्षेत्र ।पिपिंरी-चिंचवड 
महानगर पालिक 
क्षेत्र 
हि नवीन बी.बी.ए., बी.सी.ए., | ७५,०००/- ६०,०००/- ४५,०००/- । ३७,५००/- 
बी.एम.एस पदवी 
अभ्यसक्रमांची नवीन 
महाविद्यालये 
२ नवीन शिक्षणशास्त्र शारीरिक | ६०,०००/- ४०,०००/- | ३०,०००/- | २०,०००/- 
शिक्षण पदवी अभ्यासक्रमांची 
महाविद्यालये 


शासन निर्णय क्रमांकः सीईटी २३२४/प्र.क्र.१२७/मशि-२ 


नवीन शिक्षणशास्त्र शारीरिक 
शिक्षण पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रमांची महाविद्यालय 


६०,०००/- 


४०,०००/- 


३०,०००/- 


२०,०००/- 


नवीन विधी पदवी 
अभ्यासक्रांची महाविद्यालये 


७५,०००/- 


६०,०००/- 


४५,०००/- 


३ ४] 9 दु 00 / शं 


षु . 


सुरु असलेल्या wad 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची 
महाविद्यालये तथा संस्थेत 
अतिरिक्त / नवीन अभ्यसक्रम 
सुरु करणे व अभ्यासक्रमांच्या 
मंजूर प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे 
अथवा प्रवेशा क्षमता कमी 
करणे. 


७५,०००/- 


६०,०००/- 


४५,०००/- 


३ 9 9 4 00 / a 


सुरु असलेल्या व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमांच्या 
महाविद्यालयांचे तथा संस्थांचे 
स्थलांतरण 


१ 9 3 4 5) ०० ०/ ~ 


९०,०००/- 


& 9 ° 4 ०० if ~ 


४५,०००/- 


सुरु असलेल्या व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये 
बंद करणे 


ष 9 3 4 5) ०० ०/ = 


९०,०००/- 


& 9 9 द्‌ ०० if ~ 


४५,०००/- 


सुरु असलेल्या व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमांची 
महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम 
बंद करणे 


७५,०००/- 


६०,०००/- 


४५,०००/- 


3 9 ’ 4 ०० / ~ 


सुरु असलेल्या व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थांच्या 
नावात बदल करणे 


७५,०००/- 


६०,०००/- 


४५,०००/- 


3 9 ° 4 ०० / ~ 


La ठ 


महिला संस्थेचे को-एज्युकेडान 
मध्ये परिवर्तन व त्याउलट 


१ 9 3 दु 5) ०० ०/ > 


20,000/- 


& 9 5) दु oo / ~ 


४५,०००/- 


2. 


Se 


सदर नोंदणी शुल्क संचालक, उच्च शिक्षण यांनी आकारुन शासनखाती जमा करण्याची कार्यवाही करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१५१२१८३९३२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


षः 
२. 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 


HEMANT 5 
PATHAK 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


Digitally signed by HEMANT 5 PATHAK 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 

2.5.4,20=1458924bb lebc2ed6699e048bfa42ad41d1ed32de1e3eda84d0c0 
3040473905e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=EE03447853A43CF2A3547CBC186E49802A70EF 183CF48807 
3E81785E6AD171A6, cn=HEMANT S PATHAK 

Date: 2024.07.15 12:30:39 +05'30" 


(हे. सु. पाठक) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीईटी २३२४/प्र.क्र.१२७/मशि-२ 


मा. उपमुख्यमंत्री (१) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री (२) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई. 

संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय सहसंचालक,उच्च शिक्षण, (संचालक, उच्च शिक्षण यांच्यामार्फत) 


. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-॥ मुंबई / नागपूर. 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६५. 
. कुलसचिव, एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई 

. कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

. कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 

. कुलसचिव, पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
. कुलसचिव, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव 
. कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 

. कुलसचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 

. कुलसचिव, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 

. कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 

२५. 
. निवडनस्ती, मशि-२ 


कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


कुलसचिव ,गोंडवाना विद्यापीठ.गडचिरोली , 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


